मोटार वाहन विभागातील परिवहन 
कार्यालयांतील ई-गर्व्हनन्स प्रणालीच्या 
कार्यालयीन कामकाजासाठी आणि 
संगणकीकरणासाठी संगणक संच व 
प्रिंटर Gem पोर्टलवरून खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-१२२३/प्र.क्र.४१९/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 

१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५. 

२) उद्योग अर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. भांखस - २०१४ /प्र.क्र.८२/ भाग- 
॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३) उद्योग अर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७. 

४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/योजनांतर्गत / हार्डवेअर खरेदी/ 
का११/२०२३ जा.क्र.१४८७९, दि.२०.११.२०२३. 

५) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची दि.१७.०१.२०२४ रोजी झालेली बैठक. 


>“ च्यारी 


प्रस्तावना :- 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व ५० क्षेत्रीय परिवहन 
कार्यालयात ई-गर्व्हनन्स प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी आणि संगणकीकरणासाठी 9) 
Intel !५/॥॥॥) Processor युक्‍त बनावटीचे Yoo डेक्सटॉप, 2) MEM Printer + Scanner युक्‍त 


बनावटीचे १४६ व 3) Intel 4 Processor युक्‍त बनावटीचे १० लॅपटॉप इत्यादींची Gem Portal 
द्वारे खरेदी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व ५० परिवहन कार्यालयांतील 
ई-गर्व्हनन्स प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी आणि संगणकीकरणासाठी खालील 
तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे संगणक संच व प्रिंटर खरेदीसाठी येणाऱ्या रु. २,६४,५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी GRAS लाख पन्नास हजार फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२३/प्र.क्र.४१९/परि-४ 


Laptop (intel i5 Processor) ८०,००० ति €,00,000 
Desktop (intel i5Processor) ५५,००० ४०० २,२०,००,००० 
MFM Printer + Scanner २५,००० १४६ ३६,५०,००० 

एकूण २,६४,५०,००० 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी चौंसष्ठ लाख पन्नास हजार फक्त) 


2. सदरची खरेदी करताना उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ व 
दि.२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार व Gem पोर्टलवरील 
अटी व शर्ती नुसार खरेदी करण्यात यावी. 
३. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-३, लेखाशीर्ष २०४१, वाहनांवरील कर (०१) 
(०४) कार्यालयीन अभिलेखांचे संगणकीकरण ( मोटार वाहन आणि मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण) (२०४१०२९७), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध असलेल्या मंजूर निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, मधील भाग-पहिला 
उप विभाग-दोन मधील अनुक्रमांक २७-अ, नियम ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥१/959॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१७००४४४९२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
BHARAT DEPARTMENT 


2.5.4.20=adedcaf1e22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45a6b13 


0031dd33559, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
RA M C H A N D RA LA N G H | INumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B387403911C 


9F82C1EBF9BE2AB089, cn=BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
Date: 2024.01.30 17:01:45 +05'30' 


(भरतरा. OTe) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. परिवहन उप आयुक्‍त (संगणक/लेखा) परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (परिवहन-४) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


